औद्योगिक Oe महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या 
कार्यालयांतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त 
झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न 
केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पद 
निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः औन्यामुं-१०२०/प्र.क्र.४७/काम-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम काम मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ११ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६ब, 
दि.२१/१२/२०१९. 
२) प्रबंधक,औद्योगिक न्यायालय,महाराष्ट्र,मुंबई यांचे पत्र क्र.औन्यामु/आस्था-१/ 
१५२६/२०२०, दि.४/१२/२०२०. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ /१६ब, 
दि.३०/०६/२०२०. 


प्रस्तावना:- 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र.८९२८/२०१५ (चेअरमन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर), 
एफसीआय आणि इतर विरुध्द जगदिश बलराम बहिरा व इतर) व इतर याचिकांमध्ये दि.०६/०७/२०१७ 
रोजी मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर 
जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत सरंक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय दिलेला 
आहे. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क्र.३१४०/२००८ मध्ये 
दि.२८/०९/२०१८ च्या आदेशान्वये मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि.३१/१२/२०१९ पर्यन्त 
कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. मा.उच्च न्यायालयाचे सदर आदेशा विचारात घेता, मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने 
दि.२१/१२/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार उद्योग,ऊर्जा व कामगार 
विभागाच्या अधिपत्याखालील औद्योगिक न्यायालय,महाराष्ट्र,मुंबई कार्यालयांतर्गत अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गातून मूळ नियुक्‍ती मिळवलेल्या तथापि सदर प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न 
शकलेल्या एकूण ५ अधिकारी /कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार अधिसंख्यपदावर वर्ग करण्यात आलेल्या सदर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पद 
निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये (परिच्छेद क्र.१) सामान्य प्रशासन विभागाने सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या दि.२१/१२/२०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ (अ) ते (इ) मध्ये नमूद 


शासन निर्णय क्रमांकः औन्यामुं-१०२०/प्र.क्र.४७/काम-६ 


केलेल्या कर्मचाऱ्याला अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचे तसेच अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचे प्राधिकार 


प्रशासकीय विभागांना दिलेळे आहेत. यास्तव, मा.सर्वोच्च 


न्यायालयाने सिव्हिळ अपिल 


क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिकांमध्ये दि.०६/०७/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी 


करण्याच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२१/१२/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 


सूचनांनुसार उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, 
मुंबई यांचे अधिपत्याखालील मूळ अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नियुक्त झालेले तथापि 


अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शाकलेल्या weils ard नमूद 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी खालीलप्रमाणे ५ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत असलेले | मूळ नियुक्तीचे पद शासन सेवेतील 
पद नियुक्तीचा दिनांक 
दिड श्रीमती पी.पी.पराते स्वीय सहाय्यक लिपिक टंकलेखक ०८/०४/१९८२ 
२ | श्रीमती एस.एस.मयेकर न्यायालय लिपिक लिपिक टंकलेखक १५/०४/१९९१ 
3 श्री.एस.बी.पराते न्यायालय लिपिक लिपिक टंकलेखक ०४/१०/१९९१ 
४ | श्री.पी.एन.जंगले न्यायालय लिपिक लिपिक टंकलेखक १६/०९/१९९७ 
५ _  श्री.आर.के.कांबळे बेलिफ शिपाई १३/०३/१९९५ 
२. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारा कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत आहे त्या 


पदासाठी निर्माण केलेले अधिसंख्य पद संबंधित कर्मचाऱ्याच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग झाल्याच्या 


दिनांकापासून तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांकरिता किंवा ते सेवेत राहीले असते तर ते ज्या 


दिनांकाला सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यन्त यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यन्त अस्तित्वात 


राहील. 


3. 


सदर शासन निर्णय, 


दि.३०/०६/२०२० नुसार प्राप्त प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥६॥/७59॥[॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०११११४४१०८७६१० असा आहे. 


हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Arun Vasant 
Shinde 


प्रति: 


gitally signed by Arun Vasant Shind 
DN: c=IN, Maharasht 
& Labour Dept, postalCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=213d983c0c3b735 1 9fa14c37396dd0b3cf8F28e 1 6bc2fb 
6620a5c4fdac6e7284, 

INumber=672d36cc7468aa812e66dbb4704ffeb120dd5883 

1284824f4fbec2a6f6602199, cn=Arun Vasant S 
Date: 2021.01.11 14:44:23 +05'30' 


Industries Energy 


(अरुण व.शिंदे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः औन्यामुं-१०२०/प्र.क्र.४७/काम-६ 


A) 


. मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

५. अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, शासकीय 

वसाहत, वांद्रे (पूर्व, मुंबई - Yoo ०५१. 

. महालेखापाल, (लेखापाल / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १ व २, मुंबई, नागपूर. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. सह सचिव (कामगार), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, शासकीय 
वसाहत, वांद्रे (पूर्व, मुंबई - Yoo ०५१. 

११. संबंधीत कर्मचारी, (औद्योगिक न्यायालय महाराष्ट्र, मुंबई यांच्यामार्फत) 

१२. निवड नस्ती, कामगार-६ 


AN 


oe ७ & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


